RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


Mind 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक ४२( २) ] 


शनिवार , ऑगस्ट १ ९ , २०१७/ श्रावण २८ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ७६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४८.- श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम , 

१-५ 
२००४ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम, 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


नि . ज . जमादार , 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, 
महाराष्ट्र शासन , विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४८ . 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर, " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम, २००४ यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अधिनियम . 


२००४ चा 
महा. १४ . 


२०१७ चा 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) 
महा. अधिनियम , २००४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे 
अध्या. १२. आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि , म्हणून , त्यांनी 

दिनांक १३ जुलै २०१७ रोजी श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१७ हा 
प्रख्यापित केला होता 


( १ ) 


भाग चार - ७६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट १ ९, २०१७/ श्रावण २८ , शके १ ९ ३ ९ 


१ . 


सन २००४ चा 


१४ याच्या कलम 


३ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, 

भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 
संक्षिप्त नाव व 

( १) या अधिनियमास , श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) ( सुधारणा) अधिनियम , २०१७ , 
प्रारंभ . असे म्हणावे. 

( २ ) तो , दिनांक १३ जुलै २०१७ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 
२ . श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी ) अधिनियम, २००४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 

मुख्य २००४ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 

असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ मध्ये , खंड ( ग ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट महा. १४. 
अधिनियम क्रमांक 

करण्यात येईल 
२ ची सुधारणा. 

( ग -१ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

याचा अर्थ, समितीचा 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी , असा 
आहे ; ” . 
सन २००४ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये, 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( क ) पोट - कलम (२) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 
१४ याच्या कलम 
११ ची सुधारणा . 

परंतु , जेव्हा गणपूर्ती आवश्यक असेल मात्र गणपूर्ती होण्याइतके सदस्य उपस्थित नसतील 
तेव्हा, पीठासीन प्राधिकारी ती सभा तीस मिनिटांकरिता तहकूब करील आणि मूळ सभेची गणपूर्ती 
झाली असती तर तिच्यापुढे जे कामकाज चालविण्यात आले असते ते कामकाज, अशा तहकुबीनंतर, 
पुन्हा सुरू झालेल्या सभेपुढे चालविण्यात येईल आणि ते, अशा पुन्हा सुरू झालेल्या सभेमध्ये- मग 
तिची गणपूर्ती झालेली असो किंवा नसो, निकालात काढण्यात येईल. 

( ख ) पोट -कलम ( ५ ) मधील, “ कार्यकारी अधिकारी " या मजकुराऐवजी, “ मुख्य कार्यकारी 

अधिकारी हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
सन २००४ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये, 
महाराष्ट्र 

( क ) पोट - कलम ( १) मधील , 
अधिनियम क्रमांक 
१४ याच्या कलम 

( एक ) “ कार्यकारी अधिकाऱ्याची या मजकुराऐवजी, “ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची 
१३ ची सुधारणा . 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( दोन ) परंतुकामध्ये, “ कार्यकारी अधिकारी ” हा मजकूर जेथे जेथे आला आहे तेथे तेथे त्याऐवजी, 
त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( ख ) पोट -कलम ( २ ) ऐवजी, पुढील पोट -कलम दाखल करण्यात येईल : 

कार्यकारी अधिकारी हा भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून 
निवडण्यात येईल : 


४ . 


- 


5 


( २ ) मुख्य 


परंतु , असा अधिकारी हा, श्री साईबाबांचा भक्त असेल आणि तो विहित 

नमुन्यात 

तसे प्रतिज्ञापत्र 


करील : 


परंतु आणखी असे की , श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) ( सुधारणा) अधिनियम, २०१७ चा 
२०१७ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेला आणि त्या दिनांकास महा. ४८. 
त्या पदावर कार्यरत असलेला भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी हा , या कलमाखाली मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केला असल्याचे मानण्यात येईल. ”; 

( ग ) पोट-कलम ( ३) मधील, “ कार्यकारी अधिकारी ” हा मजकूर , ज्या दोन ठिकाणी आला आहे 
त्या दोन्ही ठिकाणी त्याऐवजी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह, “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट १ ९, २०१७ / श्रावण २८ , शके १ ९ ३ ९ 


३ 


" 


.. 


( घ ) पोट - कलम ( ४ ) मधील , “ कार्यकारी अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त या मजकुराऐवजी 
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ङ ) समासटीपेमधील , “ कार्यकारी अधिकारी या मजकुराऐवजी, “ मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


" 


५ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ मध्ये, 


" 


( क ) पोट - कलम ( १) मधील, “ कार्यकारी अधिकारी 
अधिकारी हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


सन २००४ चा 

महाराष्ट्र 
या मजकुराऐवजी " मुख्य कार्यकारी अधिनियम क्रमांक 

१४ याच्या कलम 
१४ ची सुधारणा . 


" 


( ख ) पोट -कलम ( २ ) मधील , 


हा मजकूर 


( एक ) “ कार्यकारी अधिकारी ” या मजकुराऐवजी “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
दाखल करण्यात येईल 


( दोन ) खंड ( क ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 


( क )( एक ) आवश्यकता भासेल तेव्हा , कोणत्याही अधिकाऱ्याचीकिंवा कर्मचाऱ्याची 
बदली करण्याचे ; 


( दोन ) समितीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची 
कारवाई करण्याचे ; 


( तीन ) समितीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचेकिंवा कर्मचाऱ्याचे त्या समितीकडे निलंबन 
प्रस्तावित करण्याचे ; " ; 


( तीन ) खंड ( ख) मधील, “पंचवीस हजार रुपयांहून " या मजकुराऐवजी, “पाच लाख रुपयांहून " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


या मजकुराऐवजी, “ मुख्य 


( ग ) पोट -कलम ( ३) मधील , “ कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून 
कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


" 


( घ ) पोट -कलम ( ३) नंतर , पुढील पोट -कलम जादा दाखल करण्यात येईल 


( ४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास, आकस्मिक निकडीच्या परिस्थितीत , ज्यांच्याकरिता 
त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात खर्चाची तरतूद केलेली नसेल आणि जे त्या विश्वस्त व्यवस्थेच्या 
मालमत्तांच्या परिरक्षणासाठी किंवा त्या संस्थानाला भेट देणाऱ्या यात्रेकरुंच्या सेवेसाठी किंवा 
त्यांच्या सुरक्षेसाठी, त्याच्या मते तात्काळ पार पाडणे किंवा करणे आवश्यक असेल असे , 
पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल अशा खर्चाचे कोणतेही काम पार पाडण्याचा किंवा कोणतेही 
कार्य करण्याचा निदेश देता येईल आणि तसेच , असे काम पार पाडण्यासाठी किंवा ते कार्य 
करण्यासाठी लागणारी पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल अशा खर्चाची रक्कम , त्या विश्वस्त 
व्यवस्थेच्या निधीतून चुकती करता येईल . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , या कलमान्वये केलेल्या कार्यवाहीची माहिती त्याबद्दलच्या 
कारणांसह , समितीला मान्यतेसाठी ताबडतोब सादर करील . ” . 


भाग चार - ७६-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट १९ , २०१७/ श्रावण २८, शके १९ ३ ९ 


६ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 


सन २००४ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
१४ यामध्ये कलम 
१४ क समाविष्ट 

करणे . 


“ 


; 


. 


श्री साईबाबा 

१४ क . शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग , क्रमांक सांसवि २०१३ / प्र.क्र . १ / का .१६ , 
महासमाधी शतक 

दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३, अन्वये घटित केलेल्या कृति योजना समितीने यथोचितरित्या मंजूर केलेल्या 
महोत्सवी 
सोहळ्याच्या विकास 

श्री साईबाबा महासमाधी शतक महोत्सवी सोहळ्याच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रस्तावांच्या 
योजनेची अंमलबजावणीच्या प्रयोजनासाठी, 
अंमलबजावणी 

( क ) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास, पंचवीस लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा 
करण्याचे अधिकार. 

अधिकार असेल ; 

( ख ) समितीला, एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा अधिकार असेल ; आणि 

( ग ) एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च अंतर्भूत असलेल्या प्रस्तावांना राज्य शासनाकडून 

मंजुरी देण्यात येईल . ” . 
सन २००४ चा 

७ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये, 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( क ) पोट - कलम (१ ) मधील , “ कार्यकारी अधिकारी या मजकुराऐवजी , "मुख्य कार्यकारी 
१४ याच्या कलम 

अधिकारी 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 
१५ ची सुधारणा. 

( ख ) पोट -कलम ( ३ ) मधील , “ कार्यकारी अधिकाऱ्याचे या मजकुराऐवजी, “ मुख्य कार्यकारी 
अधिकाऱ्याचे " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल .; 

( ग ) समासटीपेमधील , " कार्यकारी अधिकारी या मजकुराऐवजी “ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
सन २००४ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये, पोट-कलम ( २) च्या खंड ( घ ) मधील , “ कार्यकारी 
महाराष्ट्र अधिकाऱ्याला” या मजकुराऐवजी, “मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
अधिनियम क्रमांक 
१४ याच्या कलम 


८ . 


१७ ची सुधारणा. 


९ . 


सन २००४ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


१४ याच्या कलम 


१८ ची सुधारणा . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १८ मध्ये, 
( क ) पोट - कलम (१ ) मधील, खंड ( आठ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील : 

“( आठ - क ) राज्य शासनाने भारतीय महसुली सेवेमधून किंवा भारतीय लेखा परीक्षा 
आणि लेखा सेवेमधून नामनिर्देशित केलेला एक अधिकारी 

( आठ - ख ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला , माहिती तंत्रज्ञान विभागामधील एक 
अधिकारी किंवा प्रतिनिधी ; 

( आठ -ग ) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांनी नामनिर्देशित केलेला असेल असा विधि 
व न्याय विभागाचा एक सह सचिव किंवा उप सचिव ; 

( आठ -घ ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला, राज्य सेवेतील एक वास्तु विशारद किंवा 
समतूल्य अर्हता धारण करणारी व्यक्ती 

( आठ - ङ ) समितीने नामनिर्देशित केलेले श्री साईबाबांचे दोन भक्त ; 

( आठ - च ) सह संचालक , नगर रचना , नाशिक ; "; 
( ख ) पोट - कलम ( ३ ) मधील, “ कार्यकारी अधिकारी ” या मजकुराऐवजी, “ मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट १ ९, २०१७/ श्रावण २८ , शके १ ९ ३ ९ 


. 


" परंतु , मुख्य 


. 


१० . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २३ मध्ये, “ कार्यकारी अधिकारी ” हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आला सन २००४ चा 
आहे, त्या दोन्ही ठिकाणी, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह , “मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक १४ याच्या 
कलम २३ ची 

सुधारणा. 
११ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये, “उप सचिवाच्या ” या मजकुराऐवजी, “ सह सचिवाच्या ” हा सन २००४ चा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १४ याच्या 
कलम २७ ची 

सुधारणा. 
१२ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम २८ मध्ये, 

सन २००४ चा 
( क ) पोट -कलम ( १) मधील , “ कार्यकारी अधिकारी ” या मजकुराऐवजी, “मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक १४ याच्या 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

कलम २८ ची 
( ख ) पोट -कलम ( १ ) मध्ये , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

सुधारणा . 
कार्यकारी अधिकाऱ्यास, जे ठराव शासनाच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक आहे, 
असे त्याला वाटत असेल , असे समितीचे ठराव शासनाकडे पाठवता येतील ."; 

( ग ) पोट-कलम (२ ) मधील, “ कार्यकारी अधिकाऱ्याचाकिंवा समितीच्या कोणत्याही कार्यवाहीचा 
किंवानिर्णयाचा किंवा आदेशाचा” या मजकुराऐवजी, “मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचाकिंवा समितीच्या कोणत्याही 
कार्यवाहीचा किंवा ठरावाचा किंवा निर्णयाचा किंवा आदेशाचा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; आणि 
“ कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या किंवा समितीच्या अशा कोणत्याही निर्णयाची किंवा आदेशाची ” या मजकुराऐवजी, 
"मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या किंवा समितीच्या अशा कोणत्याही निर्णयाची, ठरावाची किंवा आदेशाची " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २९ मधील, पोट - कलम ( १) मध्ये,“ ३० जूनच्या " या मजकुराऐवजी, “ ३० सप्टेंबरच्या ” सन २००४ चा 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १४ याच्या 
कलम २ ९ ची 

सुधारणा. 
१४ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये, 

सन २००४ चा 
( क ) पोट -कलम (१) मधील, “कार्यकारी अधिकाऱ्याला” या मजकुराऐवजी, “ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला” महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक १४ याच्या 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

कलम ३० ची 
( ख ) पोट- कलम ( ४ ) मधील, “ कार्यकारी अधिकाऱ्याचे” या मजकुराऐवजी, “मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे” सुधारणा. 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४ मध्ये , पोट- कलम ( ३ ) मधील , “जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या सन २००४ चा 
नसणाऱ्या ” या मजकुराऐवजी, “विभागीय आयुक्ताच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसणाऱ्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात महाराष्ट्र अधिनियम 
येईल . 

क्रमांक १४ याच्या 
कलम ३४ ची 

सुधारणा. 
१६ . ( १) श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१७ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात सन २०१७ चा 
महा . येत आहे . 

महाराष्ट्र अध्यादेश 

क्रमांक १२ याचे 
( २) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 

अधिनियमाच्या 

निरसन व व्यावृत्ती . 
संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना 
किंवादिलेला कोणताही आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनयमाच्या संबंधित 
तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति , काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला 
आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


२०१७ चा 


अध्या . १२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


